सुफ्फा एज्युकेशनल sir, नांदेड 
संचालित अल सुफ्फा प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, 
ब्राम्हणवाडा, जि. नांदेड या शाळेचे, ब्रम्हपुरी 
जि.नांदेड येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४६९/२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जून, २०२३ 


वाचा : 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 

दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.शिउसं/ला/कार्या-०८ 

/एनव्हीएन/२०२२-२३/७१६९, दिनांक १७/११/२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

सुफ्फा wire असोसिएडान, नांदेड संचालित अल सुफ्फा प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, 
ब्राम्हणवाडा, ता. जि. नांदेड या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वंयअर्थसहाय्यित अल्पसंख्यांक प्राथमिक (इ१लीते५ 
वी) शाळेचे, ब्रम्हपुरी.जि. नांदेड येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्‍त शाळेचे इमारत मोडकळीस आल्याने मालकाने इमारत खाली करण्याची नोटीस 

दिल्यामुळे स्थलांतर करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर 
करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 

(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 

(२) सदर झाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील असल्याने झाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 

(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व श्तींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४६९/२२/एसएम-१ 


(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१३१७४३२१८८२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, 


-8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1led4f4fces6Sed: 
3495969f77d97c89a, postalCode=400032, 


M U N D H E jalNumber=DC78036626EC580D66COAC502D43AF5F670BSBA, 
13F51213AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Date: 2023.06.13 17:44:38 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
३ 


प्रत, 

शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
अध्यक्ष/ सचिव, सुफ्फा एज्युकेडनळ असोसिएठान, नांदेड 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


oc “७ AD Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


